अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२०-२१ 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम 
१८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, 
(09)(04) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 

(2294 १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १५ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 


. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रशञा-५, दि.१ एप्रिळ २०२० 
. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल,२०२० 

. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ४ मे, २०२० 

. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दि. ८ सप्टेंबर, २०२० 

५. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दि. १६ डिसेंबर, २०२० 
६. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३, दि. ३ मार्च, २०२१ 


Cc ww A) -5 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वेतनेतर खर्च 
भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना 
सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित 
आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) साठी एकूण रुपये ४५३.३१५० लाख इतका निधी वाचा मधील अनुक्रमांक ४,५ व ६ 
च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला असून, विहित अटी व शातींची पूर्तता करणा-या जिल्हा 
परिषदांना पुढील वेतनेतर निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 


शासन निर्णय:- 


सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाळी ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
साठी खालीलप्रमाणे एकूण रुपये ३०,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीस लाख wad ) इतके अनुदान 
संबंधित मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद यांना मंजूर व 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ. | जिल्हयाचे सन २०२०-२१ करीता लेखाशिर्ष या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. नाव २२१५१८८१ खाली वितरीत करण्यात | २२१५१८८१ खाली वितरीत करण्यात 
येत असलेले अनुदान ३१,सहायक येत असलेले वेतनेतर अनुदान 
अनुदाने (वेतनेतर) (अक्षरी रुपये) 
1१ २ 3 ह 
।१__ | सिंधुदूर्ग १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 
२ | अहमदनगर १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 
एकूण ३०००००० एकूण रूपये तीस लाख फक्त 
२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 


अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. कोव्हीड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक आपत्तीवर मात 
करण्याच्या दृष्टीने राज्याची एकंदर आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता, खर्चात काटकसर करणे तसेच 
काही खर्च पुढे ढकलणे गरजेचे आहे. या संदर्भात वित्त विभागाने दिनांक ४ मे, २०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये तसेच तद्नंतर वेळोवेळी दिलेल्या सूचना विचारात घेऊन संबंधित कार्यालयाने खर्च 
करावा. 


3. जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील कर्मचा-यांच्या सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील वेतनेतर ( कार्यालयीन खर्च, प्रवास खर्च, पेट्रोल/तेळ व वंगण, भाडेपट्टी 
कर, मोटारवाहन, यंत्र व साधनसामग्री इत्यादी ) खर्चासाठी सदर निधी वापरण्यात यावा. या शासन 
निर्णयामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. या निधीचा अन्य बाबींवरील खर्च ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात 
येईल व अशा कृतीसाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आव्यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 


यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व 0116 
पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


पु. सदर लेखाशिर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये महालेखाकार कार्यालयाकडे 
नोंदविण्यात आलेल्या खर्चाची माहिती दिनांक १५.३.२०२१ पर्यन्त शासनास सादर करावी. दिनांक 
३१.३.२०२१ अखेरपर्यन्त झालेल्या खर्चाची व महालेखाकार कार्यालयाकडे नोंदविण्यात आलेल्या 
खर्चाचा ताळमेळ याबाबतची माहिती दिनांक ६.४.२०२१ पर्यन्त शासनास सादर करावी. सदर ताळमेळ 
प्राप्त न झाल्यास पुढील अनुदाने रोखण्यात येतील. 


र्री या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८८१)” ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


9. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६४/ 
अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० अन्वये तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४२/व्यय-३, 
दिनांक १ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. वित्त विभागाच्या 
परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शतींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१५११४२५२२९२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ba | a Sa h e b Digitally signed by Balasaheb 


Babasaheb Hajare 


DN: cn=Balasaheb Babasaheb Hajare, 
Ba ba Sa h e b o=Mantralaya, ou=Water Supply and 

Sanitation Department, 

email=balasaheb.hajare@nic.in, c=IN 


H aja re Date: 2021.03.15 12:33:11 +05'30' 
(बाळासाहेब बा.हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: बजेट-१४२०/प्र.क्र.९०/पापु-२३ 


२. विभागीय आयुक्त, नाशिक / ठाणे 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर / सिंधुदूर्ग 

४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, अहमदनगर/ सिंधुदूर्ग 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता) 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / सिंधुदूर्ग 

१०. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१३. कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१४. ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१५. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


